सांगली जिल्हयातील कवठे PRO, ऊरुण 
इस्लामपूर, आष्टा, कसबे डिग्रज व बोरगाव या ५ 
गावांतील क्षारपड खराब क्षेत्राची सुधारणा करणेसाठी 
पथदर्शी भूमीगत चर योजनेस प्रदान करण्यात 
आलेली प्रश्ञासकीय मान्यता रद्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र.सीडीए-२०२१/प्र.क्र.३७/२१/लाक्षेवि(कामे)/(भाग-२), 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७ ऑक्टोंबर, २०२४. 


वाचा:-१. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.सिडीए-२०१८/प्र.क्र.१५२/१८/लाक्षेवि (कामे), 
दि.२१.०७.२०२०. 
२. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.सिडीए-२०२१/प्र.क्र.३७/२१/लाक्षेवि (कामे), 
दि.२३ जून, २०२१. 
3. मुख्य अभियंता (जसं, जलसंपदा विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.मुअ(जस)/काअ-२/उअ-५ / 
प्रशा ७/३२९१/२०२१, दि.१६ जुले, २०२१. 
४. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.सिडीए-२०२१/प्र.क्र.३७/२१/लाक्षेवि (कामे), 
दि.२४.०१.२०२२. 
प्रस्तावना:- 
संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णय क्र.सिडीए २०१८/प्र. क्र.१५२/१८)/ला (कामे) दि.२१.०७.२०२० 
अन्वये जलसंपदा विभागांतर्गतच्या खाजगी आणि सहकारी उपसा सिंचन योजनांच्या लाभक्षेत्रातील 
खारवट/पाणथळ जमिनीची सुधारणा करण्याकरिता उपाययोजना राबवताना जे काम करावे लागेल त्या 
कामाच्या खर्चाच्या हिऱ्याची विगतवारी ही Co टक्के शासन निधी,१० टक्के संबंधीत जमीनधारक व Yo 
टक्के संबंधीत साखर कारखाने उद्योजक सामाजिक दायीत्व निधी अशी असेल. त्यानुसार सांगली 
जिल्हयातील कवठे पिराण, ऊरुण इस्लामपूर, आष्टा, कसबे डिग्रज व बोरगाव या ५ गावातील 
क्षारपड क्षेत्राखाली सुधारणा करण्यासाठी रु.९३.७२ कोटी इतक्या रक्कमेची “पथदर्शी भूमीगत चर 
योजना” (Sub Surface Drainage Scheme) राबविण्यास संदर्भ क्र.४ अन्वये प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यात आली होती. तथापि, या ५ गावातील क्षारपड क्षेत्राखाली सुधारणा करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता आदेशातील अटीनुसार १० टक्के संबंधीत जमीनधारक व १० टक्के संबंधीत साखर 
कारखाने उद्योजक यांच्याकडून सदर रक्कम अद्याप पर्यंत उभारले नसल्याने, सदरचे काम अद्यापही 
सुरु झालेले नाहीत असा क्षेत्रिय कार्यालयाकडून अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे सदरच्या कामामध्ये 
अद्याप कोणतीही फलनिष्पती दिसून आलेली नाही. ही वस्तुस्थिती विचारात घेवून सांगली 
जिल्हयातील वाळवा तालुक्‍यातील ५ गावातील क्षारपड क्षेत्राखाली सुधारणा करण्यासाठी रु.९३.७२ 
कोटी इतक्या रक्कमेची “पथदर्शी भूमीगत चर योजना” प्रदान केलेल्या प्रशासकीय मान्यता रद्द 
करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

सांगली जिल्हयातील कवठे पिराण, ऊरुण इस्लामपूर, आष्टा, कसबे डिग्रज व बोरगाव या ५ 
गावातील क्षारपड क्षेत्राखाली सुधारणा करण्यासाठी रु.९३.७२ कोटी (Insurance, GST, Contingencies 
इत्यादी अनुषंगीतक खर्चासह) इतक्या रक्कमेची “पथदर्शी भूमीगत चर योजना” (Sub Surface 
Drainage Scheme) राबविण्यास झासन निर्णय दि.२४.०१.२०२२ अन्वये प्रदान केलेली प्रशासकीय 
मान्यता रद्द करण्यात येत आहे. 
2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक क्र. २०२४१००७१८०८३२५०२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by VAIBHAV HANAMANTRAO PHALKE 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VA | B H AV त Dene aE OF MAHARASHTRA, ou=WATER 


2.5.4.20=7 lfecd9f3e74a92a87c45c1824f9c8265082bcdd03e9b87813d 
st=Maharashtra, 


104e5e1c1d477, postalCode=400032, st=M 

H A N A M A N T RA O P H A L K E serialNumber=4ABB61 BFEA711AD5A1CFA209E9ADEE681 29EF052F38 
65D6928401D4BD155B7A3, cn=VAIBHAV HANAMANTRAO PHALKE 
Date: 2024.10.07 17:54:57 +05'30' 


(वैभव फाळके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
४. मा.सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
५. मा.उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
८. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
९. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.अप्पर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.महाळेखापाल (महाळेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/महाराष्ट्र-२, मुंबई. 
१२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
१३.अप्पर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.कार्यकारी संचालक, सर्व पाटबंधारे विकास महामंडळ. 
१६.मुख्य अभियंता (जस, जलसंपदा विभाग, पुणे. 
१७.आंतरवित्तीय सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८. अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालयनालय, पुणे. 
१९. कार्यासन अर्थ-१, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०. जलसंपदा विभाग/लाक्षेवि (कामे) कार्यासन संग्रहार्थ. 


se 


